सह संचालक, गट-अ, बाष्पके 
संचालनालय या पदावरील 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. बाष्पके-१०२१/प्र.क्र.१६१/कामगार-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक- ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- समक्रमांकाचे आदेडा दि.१४.७.२०२२. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, बाष्पके संचालनालय, मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, उप 
संचालक, गट-अ, बाष्पके संवर्गातील श्री.वि.मा.बारमाटे यांना सेवाजेष्ठतेनुसार सह संचालक, 
गट-अ, बाष्पके या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशात, श्री.बारमाटे 
यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील, असे नमूद 
करण्यात आले आहे. 


२. या शासन आदेशान्वये, श्री.वि.मा.बारमाटे, सह संचालक, बाष्पके यांची पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना, “सह संचालक, बाष्पके, कोल्हापूर” या पदावर करण्यात येत आहे. श्री.बारमाटे 
यांना सदर पदावर रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबत, संचालक, बाष्पके संचालनालय, 
मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


३. सदर झासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१९.११.२०१६ अन्वये 
घोषित करण्यात आलेले नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२०३१२३२४२१११० असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE 
Date: 2023.02.03 12:36:41 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 
२) श्री.वि.मा.बारमाटे (द्वारा:-संचाळक, बाष्पके संचाळनालय, मुंबई-५१). 


प्रत:- 
१ मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः बाष्पके-१०२१/प्र.क्र.१६१/कामगार-१ 


3 


an 


) 
) 
4) 
) 
(9) 


८) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

सर्व सह संचालक, बाष्पके संचालनालय, द्वारा:- संचालक, बाष्पके संचालनालय, 
मुंबई-५१. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, कार्यासन-१६ब, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा 
राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


